मौजे. रेपोली ,ता .माणगांव ,जि .रायगड येथील 
फळरोपवाटिकेची जमीन डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषि 
विद्यापीठास ३० वर्षासाठी भाडेपट्टयाने देणेबाबत व सन 
१९८० ते २०१३ चा भाडेकरार नियमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- जमीन-२०१४/प्र.क्र.३०/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २६ जुले, २०१८. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग क्र. टी.डी.एफ/१०७५/२३०३५(एन) /७-ओ 
दि. १/१२/१९७५. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो-२/शरोवा/रेपोळी/रेपोली माणगाव/१०६/१८. 
दि. १० जानेवारी, २०१८ 
३) संशोधन संचालक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे 
दि.११/६/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
मौजे रेपोली जिल्हा रायगड येथील फळरोपवाटिकेचे मालकीचे एकूण प्रक्षेत्र २२.३८ आहे. 


त्या क्षेत्रापैकी ३.९१ क्षेत्र कृषि विभागाच्या शासकीय रोपवाटिकेकडे असून उर्वरीत १८.४३ हे. जमीन 


डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठास दि.१/१२/१९७५ रोजीच्या शासन निणयान्वये प्रति वर्ष 


रु. १/- या दराने प्रथमत: ५ वर्षाच्या भाडेपट्टयाने मंजूर केले आहे. विद्यापिठाकडीळ असणाऱ्या क्षेत्रापैकी 


कृषि विभागाच्या शासकीय रोपवाटिकेकडील क्षेत्रास लागून असणारे ४.०० हे क्षेत्र राष्ट्रीय फलोत्पादन 


अभियानांतर्गत आदर्श रोपवाटिका स्थापन करणेसाठी आयुक्तालयाच्या दि. १०/९/२०१४ च्या पत्रानुसार 


प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रायगड यांनी डॉ. बाळासाहेब सावंत 


कोकण कृषि विद्यापिठाकडे (कृषि विभागाच्या मालकीची) असलेली VISA फळरोपवाटिकेची काही जागा 


मातृवृक्ष लागवडीस आवश्‍यक आहे असे सूचित केले. त्यानुसार विद्यापिठाकडील सर्व्हे नं.३०२,३०३ व ३०४ 


हे कृषि विभागास मातृवृक्ष लागवडीसाठी विद्यापिठाकडून द्यावी अशी विनंती केली आहे. 


डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला LSAT फळरोपवाटिकेची जागा ५ वर्षाच्या 


कालावधिसाठी भाडेपट्टयाने भाडेकरार करून देण्यात आली होती. सदर करार हा सन १९८० मध्ये 


संपुष्टात आला आहे. पंरतू प्रस्तुत प्रकरणी पुन्हा भाडेकरार करण्यात आलेला नाही. संशोधन संचालक, 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१४/प्र.क्र.३०/१३-अ, 


डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापिठ यांनी केलेल्या विनंतीनुसार तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि 


अधिकारी रायगड यांनी केलेल्या जागा मागणीच्या विनंतीनुसार सन २०१३ ते २०४३ या ३० वर्षाचा 


भाडेकरार करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 


१) मौजे रेपोली जिल्हा रायगड येथील जागेच्या भाडेपट्टयाची रक्‍कम डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 


विद्यापिठाने १९८० ते २०१३ पर्यंत रीतसर चलनाव्दारे कोषागारामध्ये भरणा केलेला आहे. त्यानुसार प्रथम 


१९८० ते २०१३ पर्यंतचा भाडेकरार हा नियमित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२ सन २०१३ते २०४३ पर्यंत अशा एकूण ३० वर्षासाठीचा प्रति वर्ष रु. १/- या दराने करार करण्याबाबत 


मान्यता देण्यात येत आहे. कृषि विभाग व विद्यापिठातील सदर जागेचा ३० वर्षाचा भाडेपट्टा करार व 


भाडेपट्टयाची रक्‍कम चलनाव्दारे जमा करण्याबाबत संशोधन संचालक,डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ यांनी कार्यवाही करावी. 
३) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापिठाकडे कृषि विभागाच्या रेपोळी येथील रोपवाटिकेच्या 


असलेल्या एकूण क्षेत्रांपैकी ३०२ स.नं. चे ३.११ .९.हे.आर.क्षेत्र, 303 स.नं. चे ३.२५ हे क्षेत्र व ३०४ स.नं. चे 


१५.४ आर क्षेत्र असे एकूण ६.५२.३ हे.आर.क्षेत्र कृषि विभागाच्या ताब्यात राहिल. 


४) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रायगड यांनी कोकण विभागांतर्गत ज्या ठिकाणी जिल्हा स्तरावर 


किंवा तालुका स्तरावर विद्यापिठाचे क्षेत्र आहे त्या त्या ठिकाणी कृषि विभागाच्या कार्यालयासाठी 


विद्यापिठाकडून जागा/ कार्यालय उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या विनंतीनुसार विभागीय कृषि सहसंचालक, 


कोकण यांनी कृषि विभागाची खाजगी जागेत चाळू असलेली कोणती कार्यालये स्थानिक ठिकाणी 


विद्यापिठाच्या जागेमध्ये स्थलांतरीत करता येतील याचा प्रस्ताव विद्यापिठाकडे व शासनाकडे सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१४/प्र.क्र.३०/१३-अे, 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६११ २३२५२४९८०१ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 


S h r | ka n t DN: त्ता, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Agriculture And ADF Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b1 
Chandrakant ७10 

serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74c 

ffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant 


A Nn d g e Chandrakant Andge 


(श्रीकांत आंडगे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संशोधन संचाळक,डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
विभागीय कृषी सहसंचालक, ठाणे. 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अलिबाग, जि.रायगडः 

उपविभागीय कृषि अधिकारी, माणगाव, जि. रायगडः 

फलोत्पादन अधिकारी, तालुका फळरोपवाटिका, रेपोली, ता.माणगाव, जि.रायगड 
वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


qo. निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


